अँड. श्री. प्रवीण चव्हाण यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

शिक्रापूर पोलीस ठाणे येथील गु. र. क्र. २५/२०१२ मधील 
विशेष खटला क्रमांक १२/२०१५, गु. र. क्र. ३०/२०१२ मधील 
विशेष खटला क्रमांक २/२०१५, गु.र.क्र. ११४/२०१२ मधील 
विशेष खटला क्रमांक ३०९/२०१२, गु.र.क्र. ११८/२०१२ 
मधील विशेष खटला क्रमांक ९/२०१५ आणि यवत पोलिस 
ठाणे येथील गु.र.क्र. २०६/२०१४ मधील विशेष खटला 
क्रमांक २/२०१४ अन्वये उद्भवणा-या एकूण ५ न्यायालयीन 
प्रकरणी मा.विशेष (एम.पी.आय.डी) सत्र न्यायालय, पुणे या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०७२१/प्र.क्र.१६३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.७१/डी-१४, 
दि.०२.११.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

शिक्रापूर पोळीस ठाणे येथील गु. र. क्र. २५/२०१२ मधील विशेष खटला क्रमांक १२/२०१५, 
गु. र. क्र. 30/2092 मधील विशेष खटला क्रमांक 2/2094, गु.र.क्र. ११४/२०१२ मधील विशेष 
खटला क्रमांक ३०९/२०१२, गु.र.क्र. ११८/२०१२ मधील विशेष खटला क्रमांक ९/२०१५ आणि यवत 
पोलिस ठाणे येथील गु.र.क्र. २०६/२०१४ मधील विशेष खटला क्रमांक २/२०१४ अन्वये मध्ये 
मा.विशेष (एम.पी.आय.डी) सत्र न्यायाळय, पुणे या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज 
शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. श्री प्रवीण 
चव्हाण यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा.विशेष (एम.पी.आय.डी) सत्र न्यायालय, पुणे 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु. ४०,०००/-(रुपये चाळीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास) - रु.५,०००/- (रुपये पाच हजार फक्‍्त)(कमाल मर्यादा प्रतिदिन 
रुपये १०,०००/-) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री प्रवीण चव्हाण यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०७२१/प्र.क्र.१६३/पोळ-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०९), जिल्हा 
पोळीस (cc) (०१) जिल्हा पोळीस दल- (२०५५ ०१६८)-२८-व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१ /व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०३०४१५५९३६५०२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापुर परिक्षेत्र, कोल्हापुर. 

३) पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण. 

४) पोलीस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण. 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे. 

८) अँड. श्री प्रवीण चव्हाण, 902, मातूकृपा अपार्टमेंट, मॉडेल कॉलनी, हॉटेल ऐंबॅसेडर, पुणे. 
९) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


